सन २०१७-१८ मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील समुद्र 
किनाऱ्यावरील (बीचेस) सुरक्षिततेसाठी अतिरिक्‍त 
उपाययोजना करण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन 
विकास योजनेमधून निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक टीडीएस २०१७/४/प्र.क्र. ३८०/भाग १/ पर्यटन, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १५ मार्च, २०१८. 
संदर्भ : १) जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांचे पत्र क्रमांक- स्टेनो/वैका/नियोजन/सा.कि.सुरक्षा/२०१७, 
दिनांक १८.४.२०१७. 
२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्रमांक- कोपवि २०१७/प्र.क्र. १७१/योजना ६, 
दिनांक १९.८.२०१७. 

शासन निर्णय: 

जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांच्या संदर्भाधीन क्रमांक- १ येथील दिनांक १८.४.२०१७ च्या पत्रान्वये सिंधुदुर्ग 
जिल्ह्यातील समुद्र किनाऱ्यावर सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी निधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 
२. पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ 
मध्ये रुपये १७४.०० कोटी इतका नियतव्यय अर्थसंकल्पीत झाला होता. त्यापैकी ८०% रक्कम रुपये १३९.२० 
कोटी वितरणास उपलब्ध होती. 
३. रुपये १३९२०.०० लक्षापैकी रुपये ११३२१.६६ लक्ष वितरीत केले आहेत. उर्वरित निधीतून (रुपये 
१३९२०.०० लक्ष वजा रुपये ११३२१.६६ लक्ष) रुपये २५९८.३४ लक्ष वितरणासाठी उपलब्ध आहेत. सदर रुपये 
२५९८.३४ लक्ष मधून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील समुद्र किनाऱ्यावर सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक 
उपाययोजनांसाठी खालील कामांसाठी रुपये ८०,००,०००/- (अक्षरी रुपये ऐंशी लक्ष wad) रक्‍कम 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना वितरीत करण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ. तपशिल अंदाजित खर्च रुपये आवश्यक नग संख्या एकूण रक्‍कम 
क्र (प्रति नग) (रुपये) 
| जेट स्कीज १२,००,०००.०० & §0,00,000,00 


(शिरोडा-१, सागरेश्वर-१, 
आचरा-१, तारकर्ली- २) 


RP CTS 4,000.00 | gor = —__* 4,00,000,00 
रेस्क्यू TSH 40,000,00 Yo 4,00,000,00 
४ इतर आवश्‍यक सहित्य | शि १०,००,०००.०० 


- (वॉकी टॉकी, रंगीत 
झेंडे, सर्च लाईटस्‌, 
स्ट्रेचर्स, फ्लड लाईट्स) 


एकूण ८०,००,०००.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः टीडीएस २०१७/४/प्र.क्र. ३८०/भाग १/ पर्यटन, 


४. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग शासन परिपत्रक दिनांक २०.४.२०१६ च्या परिच्छेद ७ ते १८ 
मधील प्रत्येक अटीची खालील प्रमाणे पुर्तता करण्यात आली आहे. 
अ.क्र. परिपत्रकातील विषय ् अभिप्राय 
परिच्छेत क्र. 
| ७-अ खाद्या योजनेस / प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता प्रशासकीय विभाग ल्य 
ण अधिकाराअंतर्गत प्रशासकीय मान्य 
देण्यात येत आहे. 
२ ७-ब र्थसंकल्पिय तरतूद करणे आवश्‍यक असते अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध आहे. 
(योजनांतर्गत नियतव्यय उपलब्ध) व अर्थसंकल्पित 
ण 
३ ८ प्रशासकोय विभागांना वित्तीय अधिकार नियम वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, 
पुस्तिका भाग-१ वित्त विभाग शासन निर्णय १९७८ भाग पहिला,उप विभाग एक| 
क्र.विअप्र- अ.क्र. २७ नियम क्र. १४९ नुसार| 
१०.०८/प्र.क्र.७०/विनियम,दि.१५/५/२००९ अन्वये प्रशासकीय विभागांला पुर्ण अधिकार| 
अधिकार असणे आहे. तसेच वित्त विभाग, परिपत्रक, 
दिनांक २०.४.२०१६ अन्वये विभागास 
अधिकार प्रदान केलेले आहेत. 
४ ९ विविध शासकीय / प्रशासकीय संस्थांना तसेच ।या कामांना पुर्वी निधी वितरी 
नित संस्थांना सहायक अनुदाने मंजूर केलेला नाही. 
ण्यापूर्वी त्यांचेकडून पूर्वी खर्च केलेल्या 
ft अपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त करुन घेणे 
4 x ० विभागाद्वारे संक्षिप्त देयकाद्वारे निधी खर्च संक्षिप्त देयकाद्वारे निधी काढण्यात 
ण्यात येतो. त्याचे तपश्ीीलवर देयक सादर न येत नाही. 
ल्यामुळे लेखा आक्षेप येतात व अपहार 
qa. 
१" | q Oh ERY संस्थांना अनुदाने लागू नाही. 
9 १२ यक्‍तिक लाभर्थीच्या योजनेची देयके लागू नाही. 
८ १३ शिष्यवृत्ती / शिक्षणशुल्काची प्रतिपूर्ती, वैयक्‍ति लागू नाही. 
भार्थी यांच प्रदाने 
९ १४ बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात प्र.मा./तां.मा. प्रशासकीय मान्यता या झासन 
[तसेच आवश्यक तेथे सचिव समितीची मान्यता आदेशान्वये देण्यात आली आहे. 
[सचिव समितीचे प्रकरण नाही. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीडीएस २०१७/४/प्र.क्र. ३८०/भाग १/ पर्यटन, 


| fo) 


१५ 


कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत 
ण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यापूर्वी 
अशा खरेदीसाठी रितसर प्रशासकीय मान्यतेचे 
आदेश काढण्यात यावेत 


खरेदी नसल्याने लागू नाही. 


i 4 


१६ 


हित्य खरेदीची प्रक्रिया पुर्ण करुन पुरवठादार 
निश्चित झाल्याशिवाय खरेदीची देयके 
ष् आहरित करण्यात येऊ नये. 


लागू नाही. 


१२ 


१७ 


विविध करणांमुळे अखचित राहिलेला निधी 
विभागांची त्यांच्या अधिनस्त्महामंडळाकडे 
ंतरीत करुन तांत्रिकद्दष्टया खर्च झाल्याचे 
खविळे जाते. 


लागू नाही. 


१३ 


qe 


विभागांमार्फत करण्यात येणारे संगणकीकरण 
ंदर्भातील खर्च शासनाचे 
पत्रकानुसार/निविदाद्वारे करण्यात यावा. 


लागू नाही. 


& ह 


तसेच वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांक- अर्थसं-२०१६/प्र.क्र. ८९/अर्थ-३, दिनांक २०.४.२०१६ च्या 


परिशिष्टामधीलळ तपासणी सूचीतील अ.क्र. १,२ व ३ ची पुर्तता करण्यात आली आहे. अनुक्रमांक ४ बाबत स्पष्ट 
करण्यात येते की, लेखापरीक्षक/महालेखापाल यांचे कोणतेही गंभीर आक्षेप नाहीत. यापुर्वी वितरीत केलेल्या 
निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केले आहेत. 


६. 


दिलेल्या सुचनेनुसार खालीलप्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीण २०१५/प्र.क्र.३४/कोषा.प्रशा-५, दि.२४/७/२०१५ अन्वये 


तपासणी सूची 


पर्यटन विभागाचे अभिप्राय 


[योजनेस प्रशासकीय मान्यता 


प्रस्तावित निधीच्या अनुषंगाने प्रशासकीय मान्यता 
ण्यात येत आहे. 


निधी वितरण शासन निर्णयातील अटी व adr पुर्तता 
झाल्यानंतरच होणार आहे. 


शिका । 


3 महिन्यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीपैकी ७५% खर्चाचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र 


पुर्वी निधी वितरीत केलेला नाही. त्यामुळे लागु 
ही. 


यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने लेखापरीक्षक / 
महालेखापाल यांच्याकडून कोणतेही गंभीर आक्षेप नाहीत. 


SS 


निधी लाभार्थ्याच्या थेट खात्यात जमा होणार आहे. 


लागू नाही. 


वस्तु खरेदी करण्यापूर्वी नियमित वापरात येणा-या वस्तुंच्या 
बाबतीत त्याचे रितसर खरेदी नियोजन (Procurement plan) 


लागू नाही. ही वस्तु खरेदी नाही. 


करावे व अकारण शिल्लक साठा (inventary) असून नये. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीडीएस २०१७/४/प्र.क्र. ३८०/भाग १/ पर्यटन 
भांडवली वस्तु खरेदी करण्यापूर्वी यापूवी खरेदी केलेल्या अशाभांडवली वस्तु खरेदीचे प्रकरण नाही. लागू नाही. 
वस्तुंची यथास्थित नोदं dead Stock रजिस्टर मध्ये घेण्यात 
आली असून त्याचा योग्य वापर झाला असून त्या पडून नाहीत, 
असे प्रमाणपत्र. 

यामधून खरेदी होणार असल्यास प्रत्यक्ष वस्तु प्राप्ताही वस्तु खरेदी नाही. 
झाल्यानंतरच संबंधितांना देयक अदा केले जाणार आहे. 
आव्यक त्या ठिकाणी आदिवासी / सामाजिक न्याय विभागाआदिवासी विकास विभाग व सामाजिक न्याय 
यांची निधी वितरणास सहमती आहे. विभागाचा संबंध नाही. 

प्रस्तुत योजनेत कोणतेही १ ay जुने संक्षिप्त देयक त्याच|कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही 
लेखाशीर्षाखाली प्रलंबित नाही. 
निधी स्वीय प्रपंची लेखा अथवा बंक खात्यात जमा न करता खर्चीनाही. तथापि संबंधित कार्यान्वयिन यंत्रणेस निधी 
केला जाणार आहे.- वितरीत करण्यात येतो. 


७. प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ साठी अर्थसंकल्पात रुपये १७४००.०० लक्ष एवढी तरतूद 
करण्यात आली आहे. त्यापैकी रुपये १३९२०.०० लक्ष वितरणास उपलब्ध असुन त्यापैकी रुपये ११३२१.६६ लक्ष 
वितरीत केले आहेत. उर्वरीत रुपये २५९८.३४ लक्ष मधून रुपये ८०.०० लक्ष (रुपये ऐंशी लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम 
या शासन निर्णयान्वये अदा करण्यास शासन खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूरी देत आहे. 


अटीव शर्ती :- 

१) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 
दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 

२) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 
मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हधिकारी यांची राहील व 
जादा खर्चे प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. तसेच कार्यान्वयीन यंत्रणा 
पूर्वीच्या आदेशात नमूद केल्या प्रमाणेच राहील. 

३) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०१८ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे तात्काळ 

पूर्ण करावीत. 

४) पर्यटन विभागाने केलेल्या कामाच्या ठिकाणी पर्यटन विभागाचे माहिती फलक लावण्यात यावेत. 

५) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय 
अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 

६) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा पुरवठा 
कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक आहे. या संदर्भात 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, दि. ६ फेब्रुवारी, 
२००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीडीएस २०१७/४/प्र.क्र. ३८०/भाग १/ पर्यटन, 
घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी-१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, 
दिनांक १०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 

७ तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 

८) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीचे पालन 
करणे बंधनकारक राहील. 

९) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद उपयोगात आणली जाणार 
नाही याची दक्षता घ्यावी. 

qo) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी प्रस्तावित करुन देवस्थान/संस्थेच्या जागेवर 
करण्यात येणार आहेत अशा कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त 
करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच अशा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, 
संबंधित संस्थेने करण्यासंदर्भात जिल्हाधिका-यांनी संबंधित देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा करणे 
बंधनकारक राहील. SM प्रकारच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे कोणत्याही प्रकारचा 
निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व तशी अट करारात अंतर्भूत 
करण्यात यावी. तसेच या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व 
नागरीकांसाठी खुले राहील, अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 

११) सदर निधीतून होणाऱ्या खर्चातून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या 
खर्चाची मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व महाराष्ट्र पर्यटन विकास 
महामंडळास न चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला आणि 
निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास व महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास सादर 
करण्यात यावे. 

१२) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची जबाबदारी 
सार्वजनिक बांधकाम व संबंधित संस्था यांची राहील. 

१३) वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०१७-१८ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ 
पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन 
विकासासाठी विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदान (३४५२ १९५८) ३१ सहायक 
अनुदान" या लेखा शिर्षाखाली मंजुर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात 
आलेल्या (प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्‍कम आहरण करुन संबंधितांना 
वितरीत करण्याकरीता जिल्हा नियोजन अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून व जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर 
निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालय, 
सिंधुदुर्ग येथून आहरित करुन संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेस वितरीत करावयाची कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीडीएस २०१७/४/प्र.क्र. ३८०/भाग १/ पर्यटन, 


१४) हा शासन निर्णय, वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थस-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दि.२०/४/२०१६ व 
दि.८/२/२०१७ तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग- पहिला, उप विभाग एक अ.क्र.२७ 
नियम क्र.१४९ प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रति, 


Ce सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सकेतांक २०१८०३१६१०२९४९८२२३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Ravindra cut 


191 
fi 


Digitally signed by Ravindra Laxmikant Lakhote 
: iment Of Mal 


harashtra, ou=Tourism 
talCode=400032, 5 


tment, pos! Maharashtra, 
7 8dc8c9d9c01F7043448a53f6a9fbes 1e46d 1 83ah4 


é 3c9a9e01eb42c7c7, 
Laxmikant Lakhote ainemejzcieestesesccetascoanesis 


Date: 2018.03.16 10:35:06 +05'30' 


(र. ल. लखोटे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. राज्यमंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
५. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरिक्षा व लेख), मुंबई. 

६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
७. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, रायगड. 
८. जिल्हा नियोजन अधिकारी, सिंधुदुर्ग. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग. 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. वित्त विभाग (का.व्यय-१४/अर्थोपाय/अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१४. अवर सचिव पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
१५. निवड नस्ती/ पर्यटन. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


